न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, 
मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील अधिसंख्य पदावर वर्ग 
करण्यात आलेल्या सेवा व सेवा वर्ग करण्याकरीता 
निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांना 


मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पीडब्ल्युएस-०४२३/प्र.क्र.०१/पोल-४, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक:-०१ फेब्रुवारी, २०२३ 


Pat: १) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.२१.१२.२०१९. 
२) गृह विभाग, शासन आदेश क्र. एफएसएल-०४२०/प्र.क्र.२७/पोल-४,दि.२७.११.२०२०. 
3) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.२७.११.२०२०. 
8) गृह विभाग, शासन आदेश क्र. एफएसएल-०४२०/प्र.क्र.२७/पोल-४,दि. १४.०२.२०२२. 
५) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.१४.१०.२०२२. 


शासन |नणय:- निर्णय:- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दि.२१.१२.२०१९ व संदर्भ H.4 येथील 
दि.१४.१०.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि जात वैधता 
प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या अथवा अन्य मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या, 
जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना पुनर्नियुक्‍ती 
देण्यासाठी न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील एकूण ०४अधिकारी/ 
कर्मचारी यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्यांकरीता किंवा ते सेवेत राहील असते तर ते ज्या दिनांकाला 
सेवानिवृत्त झाळे असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात 
आल्या होत्या. 
२. उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, 
मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र 
सादर करु न शकलेल्या अथवा अन्य मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या, जातवैधता 
प्रमाणपत्राबाबत न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना पुनर्नियुक्‍ती देण्यासाठी 
न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर एकूण ०६ अधिसंख्य पदे निर्माण 
करण्यात आली होती. सदर अधिसंख्य पदावर नेमणूक देण्यात आलेल्या अधिकारी/कर्मचा-यांपैकी ०२ 
कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. सबब , सद्यस्थितीत ०४ अधिसंख्य पदे न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवर कार्यरत आहेत. 
३. न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील खालील नमूद ०४ 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या सेवा व सेवा वर्ग करण्याकरीता निर्माण 
करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांना व त्यावरील PQA तात्पुरत्या स्वरुपात दि.०१.१०.२०२२ पासून 
पुढील ११ महिन्यापर्यंत किंवा असे अधिकारी/कर्मचारी सेवेत राहीले असते तर, ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त 
झाले असते, त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यासगटाच्या शिफारसी शासनास प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा 
अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्युएस-०४२३/प्र.क्र.०१/पोल-४ 


अ. | कर्मचाऱ्यांची । पदनाम व गट | नियुक्तीचा । सध्या कार्यरत | अधिसंख्य | दिनांक tar 
क्र नांवे दिनांक । आलेले ठिकाण | पदावरवर्ग | निवृत्तीचा 
केल्याचा 
दिनांक 
शि श्रीम.मि.मि. सहायक १५.११.१९८९ । प्रा. न्या. वै. ३१.१२.२०१९ | ३०.०४.२०२७ 
खेपकर रासायनिक प्रयोगशाळा, 
विश्लेषक, पुणे. 
गट-ब 
2. श्री.सु.दे. वैज्ञानिक | १७.०६.१९९१ | HT. न्या. वे. ३१.१२.२०१९ | ३०.०९.२०२३ 
परचंड सहायक अमरावती. 
गट-क 
३. श्री.यु.भा. सहायक | १४.०७.१९९२ प्रा. न्या. वै. ३१.१२.२०१९ | ३१.०८.२०२८ 
धार्मिक अधिक्षक, नांदेड. 
गट-क 
४. श्री.वि.शा. प्रयोगशाळा | ०१.०८.१९९२ | प्रा. न्या. वै ३१.१२.२०१९ | ३१.०३.२०२६ 
तरोडकर परिचर नागपूर. 
गट-ड 
४. अधिसंख्य पदाच्या वेतनावर होणारा खर्च हा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी सध्या ज्या विभागात/ 


कार्यालयात कार्यरत आहेत, त्या विभागाच्या/कार्यालयाच्या वेतनासंबंधीच्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा आणि संबंधित वित्तीय वर्षाच्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
हा शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाचे क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.१४.१०.२०२२ 
च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०२०११७२०३८७१२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ष्‌. 


६. 


YOGESH 


MAHADEO GOSAVI =: 


(योगेश गोसावी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), १८ वा मजला, नविन प्रशासकिय इमारत, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 


संचालक, लेखा व कोषागरे,मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, बांद्रा,मुंबई-४०० ०५१ 


संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्युएस-०४२३/प्र.क्र.०१/पोल-४ 


७. उप सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १६-बो,मंत्रालय,मुंबई 
८. संबंधित अधिकारी यांना संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 


यांच्यामार्फतीने 
९. निवडनस्ती पोल-४ गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


